सन 2020-29 या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
महिला आयोगास निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- रामआ-२०२०/प्र.क्र.३२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०३ नोव्हेंबर, २०२०. 
वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४ मे, २०२०. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वेतनेत्तर बाबींवरील खर्चासाठी मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाजकल्याण १०३, महिला कल्याण (११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(2234 २१६१ या लेखाशिर्षाखाळी ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टाकरिता सन २०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय 
वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत ₹५,६०,८३,०००/- निधीमधून ₹८४,००,०००/- (अक्षरी रुपये GMa लक्ष फक्त) इतका निधी 
या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरित करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास 
सादर करण्याची दक्षता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई व आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७१/व्यय-६, दि.२७.१०.२०२० अन्वये त्या विभागाने 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०११०३१४५८०२७०३० असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAVINDRA 

SITARAM JARANDE ‘eset 


(र. सि. RTS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
harashtra, 


'946c37d5876e64ce5 


प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई-५१ 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती, का-१०. 


